सर्वसमावेशक पिक विमा योजना खरीप २०२३ 
अंतर्गत उर्वरीत राज्य हिस्सा विमा हप्त्यापोटी रक्‍कम 
रु.३०३,७०,२०,८४८/- इतका निधी योजनेची 
अंमलबजावणी करणाऱ्या पिक विमा कंपन्यांना 
वितरीत करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२३/प्र.क्र.८५/११-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ५ जुले, २०२४ 


) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२३/प्र.क्र.३४/११-अ, दि.२३.०६.२०२३ 

) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२३/प्र.क्र.५२/११-अ, दि.२६.०६.२०२३ 
३) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२३/प्र.क्र.८५/११-अ, दि.२०.०७.२०२३ 

) 

) 


शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२२३/प्र.क्र.८५/११-अ, दि.५.१०.२०२३ 

शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२३/प्र.क्र.८५/भाग-१/११-अ, 

दि.५.१०.२०२३ 

६) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. पूरक-२०२३/प्र.क्र.२१४/११-अ, दि.१३.२.२०२४ 

७) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३,दि.१.४.२०२४ 

८) विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी यांचे पत्र क्र.१॥0.॥३0/2॥॥58४/<-- 
२३/१५८ /२४, दि.२१.५.२०२४ 

९) संचाळक(विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र. सां.८/वि.ह.अनु./ 

खरीप-२३/१३९४४/२०२४, दि.२४.५.२०२४ 


प्रस्तावना :- 


राज्यात “सर्वसमावेशक पिक विमा योजना” राबविण्यास संदर्भ क्र.(१) अन्वये मान्यता देण्यात 
आली असून प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२३ ते रब्बी हंगाम २०२५-२६ हंगामासाठी 
भारतीय कृषि विमा कंपनी, आयसीआयसीआय Glas जनरल इंशुरन्स कं.लि., एचडीएफसी st 
जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि., ओरिएन्टल इंन्शुरन्स कं.लि., युनायटेड इंडिया जनरल इंशुरन्स कं. 
लि., युनिवर्सल सोम्पो GALS SARA क॑. लि., चोलामंडळम एम एस GANS SARA कं. लि., 
रिलायन्स जनरल इंन्शुरन्स क॑. लि, एस बी आय जनरल इंन्शुरन्स कं.लि. या ९ विमा कंपनींमार्फत 
संदर्भ क्र.(२) येथील शासन निर्णयान्वये राबविण्यात येत आहे. संदर्भ क्र. (3), (४), (4) व (६) च्या शासन 
निर्णयान्वये खरीप हंगाम २०२३ करीता राज्य हिस्सा विमा हप्ता रक्‍कम रु.२८१८.७२ कोटी व 
सर्वसमावेशक पिक विमा योजना लागू केल्यामुळे होतकरी हिस्सा रक्‍कम रु.१५५०.९८ कोटी विमा 
कंपन्यांना अदा करण्यात आला आहे. भारतीय कृषि विमा कंपनी ही राज्यात विमा कंपन्यांची 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२३/प्र.क्र.८५/११-अञ, 


समन्वयक कंपनी आहे. भारतीय कृषि विमा कंपनीने प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२३ 


अंतर्गत विमा कंपन्यांच्या देयकाकरीता एकत्रित मिळून पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी उर्वरीत राज्य 


हिस्सा अनुदानाची मागणी केलेली आहे. त्यानुषंगाने संचालक(वि.प्र.) यांनी संदर्भ क्र. (९) च्या पत्रान्वये 
केलेल्या विनंतीस अनुसरून विमा कंपन्यांना खरीप हंगाम २०२३ मधील उर्वरीत पिक विमा हप्ता 


राज्य हिस्सा अनुदान रु. ३०३,७०,२०,८४८/- इतकी रक्कम वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


भारतीय कृषि विमा कंपनीने सादर केलेली मागणी आणि तदृनुषंगाने कृषि आयुक्तालयाची 


शिफारस यांचा विचार करता, सर्वसमावेडहाक पिक विमा योजना खरीप हंगाम 2023 अंतर्गत योजनेची 


अंमलबजावणी करणाऱ्या पिक विमा कंपन्यांना, भारतीय कृषि विमा कंपनीमार्फत उर्वरीत राज्य हिस्सा 
पिक विमा हप्त्यापोटी रु. ३०३,७०,२०,८४८/- इतकी रक्‍कम खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास 


शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


खरीप हंगाम २०२३ 


एकूण देय राज्य हिस्सा 


विमा कंपनी eae 
विमा हप्ता रक्‍कम (रु) 


१ 2 
भारतीय कृषी विमा कंपनी 
एचडीएफसी Sal ज. : 
आयसीआयसीआय 


एसबीआय ज. इं. क॑.लि १३६६५४१६६३ 
युनायटेड इंडिया इं. कंपनी २७८६७४३५७५ 


न ]म्पो ज. डक २०१५६७४०४६ 
लि. | 
एकुण खरीप हंगाम २०२३ 
१२२४१९०९६१ 
राज्य हिस्सा ३ 


विमा कंपन्यांना यापुर्वी 
वितरीत राज्य हिस्सा अनुदान 


(रु.) 


३९४५०९६६८८ 
१४२२३८७४०९ 


५४८३२५५९५५ 


४२३९७८३८१२ 


३५७६४१७५२४ 


३५६०३४३९५४ 
१३०१२८२५३६ 
२६८५२५८३२३ 


१९६२३४३९११ 


२८१८७१७०११३ 


संदर्भ क्र.९ च्या पत्रान्वये 
प्राप्त शिफारशीस अनुसरुन 
वितरीत करण्यात येणारी 
उर्वरीत राज्य हिस्सा 
रक्‍कम (रु) 
४ 
१२१४४९८५७४ 
१४०२३८४०५२ 


२३१७४२५५०७ 
६०७२९२२५६५ 


२९९२८४६७०८ 


९२९१०६२२६८ 
६५६२५६९१२७ 
१०१४८५२५२ 


43330924 


३०३७०२०८४८ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२३/प्र.क्र.८५/११-अञ, 


२. सदरची रक्कम खरीप हंगाम २०२३ करीता वितरीत करण्यात येत असून त्याचा वापर यापूर्वीच्या 
इतर हंगामाकरीता अनुज्ञेय असणार नाही. 


३. प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ करिता मंजूर केलेल्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा :- 
मागणी क्र. डी -३ 
२४०१ - पीक संवर्धन 
११०, पीक विमा (००) (०८) प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विमा हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य 
राज्य हिस्सा (2809 A ६६४) योजनेतर, ३३- अर्थसहाय्य. 


४. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या 
मार्गदर्शक सूचनां व शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णयांनुसारच खर्च करण्याची 
जबाबदारी आयुक्‍त (कृषि) यांची राहील. 


५. उपरोक्त प्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र आयुक्‍त (कृषि) शासनास सादर करतील. 


६. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचाळक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


७. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभाग अनौप. संदर्भ क्र.१९३/व्यय-१/२०२४, दि.०७.०६.२०२४ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८> प्रस्तूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०२४०७०५१५५३५७६४०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NEETA EKNATH 
SHINDE 


(निता शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३. संचालक (वि.प्र), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

६. सहाय्यक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२३/प्र.क्र.८५/११-अञ, 


७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

९. वित्त विभाग (व्यय-१/ अर्थ-१३), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

१०.उप सचिव (११-अ /२-अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 

११.कक्ष अधिकारी (२-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१२.विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी, नवीन स्टॉक एक्सचेंज टॉवर्स, २० वा मजला, 
दलाल स्ट्रीट,फोर्ट, मुंबई-४०० ०२३. 

१३.विभागीय व्यवस्थापक, आयसीआयसीआय alas जनरल इंशुरन्स क॑.लि., आयसीआयसीआय 
हाऊस, ४१४, वीर सावरकर मार्ग, सिध्दीविनायक मंदिराजवळ, प्रभादेवी, मुंबई- ४०० ०२५. 

१४.विभागीय व्यवस्थापक, एचडीएफसी sat इंन्हुरन्स क॑. लि. डी-१०३ तीसरा मजला ईटन बिझनेस, 
डिस्ट्रीक्ट एल.एस.बी. मार्ग भांडूप (पश्चिम), मुंबई- ४०००७८ 

१५.विभागीय व्यवस्थापक, ओरिएन्टल इंन्शुरन्स कं.लि. पुणे. 

१६.विभागीय व्यवस्थापक, युनायटेड इंडिया इन्हारन्स कंपनी लिमिटेड, ३ रा मजला, काकडे ब्रिझ 
आयकोन युनिट क्र.२०२ ते २०७, Wars मार्ग, शिवाजीनगर, पुणे ४११०१६. 

१७.विभागीय व्यवस्थापक, युनिवर्सल सोम्पो जनरल SARAH कं. लि. मुंबई 

१८. विभागीय व्यवस्थापक, चोलामंडलम एम एस जनरल इंन्शुरन्स कं. लि., पुणे 

१९.विभागीय व्यवस्थापक, रिलायन्स जनरल SARA कं. लि, मुंबई 

२०.विभागीय व्यवस्थापक, एस बी आय SARS SARA कं.लि. पुणे 

२१.निवड नस्ती (कार्यासन ११-ओ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


